वनविभागाचे संगणकीकरण या योजनेंतर्गत सन 
२०२१-२२ करिता निधी वितरित करणेबाबत. 
(२४०६ ८६६९) 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.२२०/फ-१० 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २२.१२.२०२१ 


१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्र.कक्ष-१/पी/यो/चाबाप्र/प्र.क्र.३३(८६६९)/२०२१-२२/५२, दि.०१.०६.२०२१. 
२) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४.०६.२०२१. 


३) शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१४.१०.२०२१. 
प्रस्तावना :- 
सन २०२१-२२ करिता वनविभागाचे संगणकीकरण-२४०६ ८६६९ या योजनेकरीता एकूण 
रु.८००.०० लक्ष इतका नियतव्यय मंजूर व अर्थसंकल्पित करण्यात आला असून वित्त विभागाने संदर्भीय 
शासन निर्णय क्र.३ नुसार कार्यक्रम खर्चासाठी डिसेंबर, २०२१ पर्यंत ५०% खर्चाची मर्यादा निश्चित केली 
आहे व वर्ष अखेरची मर्यादा go % निश्चित करण्यात आळी आहे. त्यानुषंगाने सदर योजनेंतर्गत 
रू.३९९.९५ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 
वनविभागाचे संगणकीकरण करणे या योजनेंतर्गत प्रधान लेखाशीर्ष :- २४०६८६६९, वनीकरण 
व वन्यजीवन, १०१ वनसंरक्षण, विकास व पुनर्निर्मिती, राज्य योजनांतर्गत योजना, (१७) वन विभागाचे 
संगणकीकरण, (१७) (०१) वन विभागाचे संगणकीकरण, ५०-इतर खर्च या लेखाशीर्षाअंतर्गत 
रू.३४५.२१ लक्ष आणि प्रधान लेखाशीर्ष :- २४०६८६६९, वनीकरण व वन्यजीवन, १०१ वनसंरक्षण, 
विकास व पुनर्निर्मिती, राज्य योजनांतर्गत योजना, (१७) वन विभागाचे संगणकीकरण, (१७) (०१) वन 
विभागाचे संगणकीकरण, २८-व्यावसायिक सेवा या लेखाशीर्षाअंतर्गत रू.५४.२९ लक्ष इतका निधी 
वितरित व खर्च करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. उपरोक्त निधी खर्च करताना पुढीलप्रमाणे दक्षता घेण्यात यावी:- 
i प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (माहिती, तंत्रज्ञान व धोरण), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी 
सदर निधी मंजूर कामांसाठीच खर्च होईल व कामाची द्विरुक्ती होणार नाही याची खात्री करावी 
तसेच मंजूर कामांव्यतिरिक्‍त कोणत्याही नवीन बाबीवर / नवीन क्षेत्रावर / नवीन कामांवर खर्च 
करता येणार नाही. 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.२२०/फ-१० 


i) सदरहू निधी वितरित करण्यापूर्वी प्रस्तावानुसार योजनेतील निश्चित केलेल्या कामांना 
सक्षम अधिका-यांची तांत्रिक व प्रशासकीय मंजूरी असल्याची व त्याचबरोबर सध्या वाटप 
करण्यात येणा-या अनुदानातून खर्च करताना यामध्ये कोणतीही वित्तिय अनियमितता होणार 
नाही याची दक्षता घ्यावी. 

ii) सदर योजनेकरीता वितरित केलेल्या निधीच्या विनियोगाबाबतचे प्रमाणपत्र शासनास 
सादर करावे. 

४) वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. २ व ३ येथील शासन निर्णयांतील अटी व शातींची पूर्तता होत 
असल्याची खात्री करावी. 

४७ वन विभागाचे संगणकीकरण करणे या योजनांकरीता वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
धोरणात्मक शासन निर्णयांमधील अटी व शर्तीची पूर्तता करावी. 

५४ वितरीत करून घेतलेला निधी मंडळे / महामंडळे यांच्या वा इतर बँक खात्यात, 
स्वयप्रपंची ळेख्यामध्ये अथवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील ठेव अंडादान निधीमध्ये 
काढून ठेवता येणार नाही. 

३. सदर योजनेवर होणारा खर्च महसूल व वन विभाग, मागणी क्रमांक :- सी-७, प्रधान लेखाशिर्ष :- 

२४०६, वनीकरण व वन्यजीवन, १०१ वनसंरक्षण, विकास व पुनर्निर्मिती, राज्य योजनांतर्गत योजना, 

(१७) वन विभागाचे संगणकीकरण, (१७) (०१) वन विभागाचे संगणकीकरण, ५०- इतर खर्च, २४०६८६६९ 

आणि सी-७, प्रधान लेखाशिर्ष :- २४०६, वनीकरण व वन्यजीवन, १०१ वनसंरक्षण, विकास व 

पुनर्निर्मिती, राज्य योजनांतर्गत योजना, (१७) वन विभागाचे संगणकीकरण, (१७) (09) वन विभागाचे 

संगणकीकरण, २८-व्यवसायिक सेवा, २४०६८६६९ या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षात उपलब्ध होणाऱ्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 

४. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 

दि.२४.०६.२०२१ आणि क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१४.१०.२०२१ अन्वये दिलेल्या मान्यतेस 

अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२२२१४४६४५८६१९ असा आहे. हा निर्णय 

डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 


RAV | K | RAN CN = RAVIKIRAN SABAJI GOVEKAR 
SABAJ | GOVE KAR C = IN, S = MAHARASHTRA, O = Personal 


Date: 2021.12.22 14:51:33 +05' 


(रविकिरण गोवेकर) 
मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) 


Digitally signed by RAVIKIRAN SABAuI 
VEKAR 


प्रति :- 


१) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


२) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.२२०/फ-१० 


३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (माहिती, तंत्रज्ञान व धोरण), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
8 


महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा), ८, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 


) 
५) संचालक, माहिती व तंत्रज्ञान संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) सह सचिव, वित्त विभाग (अर्थ-३) / (व्यय-१०), मंत्रालय, मुंबई-३२ 


७) उप सचिव, नियोजन विभाग (१४७५), मंत्रालय, मुंबई-३२ 


) 
८) कार्यासन- ब-१, महसूल व वन विभाग,मंत्रालय, मुंबई-३२ 
९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


